श्री.हाजी एस. हैदर आझम, मुंबई यांची 
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक 
विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष पदावरील 
नियुक्ती रद्द करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मौआम - २०१४/प्र.क्र.१४३ (भाग-२)/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ फेब्रवारी, २०२०. 


वाचा:- 


शासन निर्णय क्र: अल्पसंख्याक विकास विभाग, मौआम-२०१४/प्र.क्र.१४३ (भाग-२)/का.८, 
दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


HOM आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांच्या संस्थापन 


समयलेख आणि संस्थापन नियमावलीतील (Memorandum and Articles of Association of 


MAAAVMM) नियम ८१(४) मधील तरतूदीनुसार, संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये श्री.हाजी एस. हैदर 


आझम, मुंबई यांची मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष या पदावर 


नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर आदेशामध्ये नियुक्तीचा कालावधी कमी / अधिक करण्याचा 


अधिकार शासनास राहील असे नमूद करण्यात आले आहे. 


२. प्रत्येक प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध कायदा / अधिनियम / नियमाद्वारे स्थापित केळेली 


शासकीय / अशासकीय मंडळे व समित्या यावर नियुक्‍त केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन 


नव्याने मंडळे व समित्या पुर्नगठीत करण्याचा निर्णय मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 


त्याअनुषंगाने मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या अशासकीय पदावर 


केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष पदावरील श्री.हाजी 


एस. हैदर आझम, मुंबई यांची नियुक्‍ती या आदेशाव्दारे रद्द करण्यात येत आहे. 


२. सदर Bea तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम - २०१४/प्र.क्र.१४३ (भाग-२)/का.८ 


३8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२००२१८११२७५९०५१४असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
१ 


AD 


Cc wv 


o~ 


| 


SG © 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


e 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
| Nn e 5 h Development Department, postalCode=400032, 
* st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a21 
33e0927ff26c0f01 6fdf, 


serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa55 
12ea788889af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2020.02.18 11:33:50 +05'30" 


(दि.मा.सोनवणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ यांचे खाजगी सचिव, 

मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
संचालक, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई, 
अवर सचिव, वित्त विभाग, (सा.उ.), मंत्रालय, मुंबई-३२, 


qo) व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ (NMDEFC), 


नवी दिल्ली, 


११) व्यवस्थापकीय संचालक, HSM आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ 


१२) 


१३) 


मर्यादित, मुंबई 

श्री.हाजी एस.हेदर आझम, 'ए', १३०५/१३०६, अँबरोल वास्तू पार्क, रायन इंटरनॅशनल 
स्कूलच्या पुढे,एव्हरशाईन नगर, मालाड (प.), मुंबई ( व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना 
आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचेमार्फत ) 
निवडनस्ती (का.८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


